अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगांव तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.११/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
feria ०१ जुले, २०२१. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोत्नरत/ अहमदनगर/१९१९/ २०२०, दि.१०/०८/२०२०. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोत्नरत/ अहमदनगर/४३९/ २०२०, दि.१०/०२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगांव तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नरत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 
अहमदनगर यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यातील 
खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक । करावयाची । दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(feo HT.) 
हिं प्ररामा-८ ते सावळी विहिर ते प्रजिमा | इतर जिल्हा | (०/००ते १९/२५०) १९.२५० | प्रमुख 
१३ वारी औरंगाबाद जिल्हा हद्द | मार्ग ०१ १९.२५० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
रस्ता. मार्ग-२०३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.११/नियोजन-२ 


सामाविष्ठ दर्जान्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक । करावयाची । दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 

(कि.मी.) 

२. । urs आंचलगांव औओगदी | इतर जिल्हा | (0/00 ते 93/400) १३.५०० । प्रमुख 
शिरसगांव जवळ प्रजिमा १३ ला | मार्ग ०४ १३.५०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
जोडणारा रस्ता. मार्ग-२०४ 

एकूण 32.940 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३२.७५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४७०१.३४५--३२.७५०) 


म्हणजेच ४७३४.०९५ कि.मी. इतकी तसेच इतर मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३२.७५० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (३६६५.६९-३२.७५०) म्हणजेच ३६३२.९४० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०७०११५४२००७३१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 


Prashant 


Vinayakrao Patil ८. 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


३) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 


४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 


५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.११/नियोजन-२ 


(0, ८४ 


संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


(३ 


) 
) 
) 
) 


me) 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


